शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी या 
संस्थेस सन-२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्य 
योजनेत्तर (नॉन प्लॅन) अंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१, 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: १ 


ष्य“ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 


भाग-॥॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


— 


AN 
— 


are निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 


प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 


ee 


ल 
ae 
mn 


area निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१ 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल क्रमांक-0))॥एार- 


22011/83/2024-71२()(-], दिनांक 08.02.2024 


area निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी या संस्थेस सन-२०२३-२४ या वित्तीय वर्षात 


राज्य योजनेत्तर (नॉन प्लॅन) अंतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये ३,४३,८१,३५६/- (रुपये तीन कोटी 


त्रेचाळीस लक्ष एक्याऐंशी हजार तीनशे छपन्न फक्त) इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


खरेदीस या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


यंत्रसामुग्री न नग | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
अ.क्र /साधनसामुग्रीचे नांव र दार ते — 

संख्या | (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 
a अंथ्रोपोमेट्रिक सेट Em ४५०००० ४५०००० 
२ | डिजिटल पीएच मीटर i, a ८८५० ८८५० 
३ | डिजिटल स्पेक्ट्रो फोटो मीटर ie] १०००००० १०००००० 
४ | केमिकल बॅलेन्स Ea 4oooo ५०००० 
५ | fees प्लांट हिं १५७०० १५७०० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्रीचे नांव गग. शीत करातंरीत Peso) SMa त 
संख्या | (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 
६ । आईस लाईन्ड रेफ्रिजिरेटर ३ ६२००० १८६००० 
४] सेंट्रीफ्यूज ॥ a | (90000 (90०000 
८ | स्लाईड वॉर्मिंग टेबल La | २८३७९ २८३७९ 
९ | हॉट प्लेट ae ४७०० ४७०० 
१० o । स्पेक्ट्रोस्कॉपिक लेन्स विथ ऐंडजेस्टेबल स्लीट २ ७५५० १५१०० 
११ | SUR सेट कम्प्लीट २ १५००० ३०००० 
१२ | डिजिटल बीपी इन्स्ट्रमेंट २ ३००० ६००० 
१३ | स्थेथोस्कोप 4 १५०० ७५०० 
१४ | कोल्ड स्टोरेज फॉर डेड बॉडी विथ स्टँडर्ड लॉक्स १ | ४९०००० ४९०००० 
१५ | डेड बॉडी कूलर सिस्टीम दिं ४२५००० ४२५००० 
१६ | डेड बॉडी कूलर if ४३३४५० ४३३४५० 
१७ | वेईंग मशीन फॉर डेड बॉडी ie | ४८५०० ४८५०० 
१८ | स्ट्रायकर टाईप ऑटोप्सी सॉ विथ असेसरीस Es ४२५००० ४२५००० 
१९ | वेईंग मशीन फॉर ऑर्गन्स २ २२००० ४४००० 
२० | वेईग मज्ञीन फॉर फिटस २ १२५०० २५००० 
२१ | SAAR सेट कम्प्लीट ३ १५००० ४५००० 
२२ ब्रेक नाईफ १० | १५०० १५००० 
२३ । मेटल हँड सॉ २ ३००० ६००० 
२४ | Ra शिअर लेफ्ट एंड राईट 1 a, | ३००४० ३००४० 
२५ | मेजरिंग टेप (स्टील टेप रोल) २० ८०० १६००० 
२६ | मॅग्निफाईंग लेन्स षु २०५ १०२५ 
२७ । एक्स-रे व्यू बॉक्स 8 १०००० ४०००० 
२८ | टरथ एक्सट्रॅक्‍्टर लेफ्ट एंड राईट १ | १२०० १२०० 
२९ हॅडसेट हिट सिळर i, | ५२०० ५२०० 
३० | इन्स्ट्रुमेंट ट्रॉली षु १८२०० ९१००० 
३१ | रेक्टल थर्मामीटर ४ १५०० ६००० 
३२ | पोर्टेबल एक्स-रे मशीन २ २०५००० ४१०००० 
३३ | हॅन्ड हेल्ड एक्स-रे मशीन शि २१०००० २१०००० 
३४ | इंटर एंक्टिव्ह बोर्ड hae | ४१०००० 890000 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्रीचे नांव गग. की BAS उण त 
संख्या | (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 
३५ | इंटर एंक्टिव्ह पॅनल | a | ४२२३४५ ४२२३४५ 
३६ | कोलेंबरेटीव इंटरॅक्टिव्ह डिसप्ले a | 320000 ३९०००० 
30 | इंटरँॅक्टिव्हडिसप्लळे सिस्टीम हिं ४०२००० ४०२००० 
२८ चार्टस २५० १९०० ४७५००० 
३९ | मॉडेल मॅनेक्वीन Yo ९७५० ४८७५०० 
vo | ऑर्गन मॉडेल Yo ९८०० ४९०००० 
४१ | ह्यूमन बॉडी मॉडेल ५० ९६०० ४८०००० 
४२ | विसेरा जार २५० १९५० ४८७५०० 
४३ | पॉयझन सेट २ १०५००० २१०००० 
४४ । वेपन सेट २ १०५००० २१०००० 
४५ बोन सेट २ १००००० २००००० 
४६ | कॉम्पूटर (हाय एंड) षु ८०००० ४००००० 
४७ | कलर प्रिंटर स्कॅनर कॉपिअर-हाय एंड पु ८०००० ४००००० 
४८ | झेरॉक्स Aa ie] २२५००० २२५००० 
४९ | DSLR कँमेरा i, | ९०००० ९०००० 
yo | हॅडीकॅम ra] ५५००० ५५००० 
५१ | सॉफ्टवेअर फॉर पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट Ex ५०००० ५०००० 
५२ | मेटल डिटेक्टर i= | ९१०५ ९१०५ 
43 युव्ही लाईट २ २००० ९११००० 
५४ । युव्ही चेंबर २ २१४०० ४२८०० 
GY पी ए सिस्टीम ie | १००००० १००००० 
५६ | वॉटर कुलर २ ७०००० १४०००० 
५७ | वॉटर प्युरिफायर २ ६५००० १३०००० 
५८ | पेपर क्रोमॅटोग्राफी | १५००० १५००० 
५९ | पेपर्स श्रेडर २ २२००० ४४००० 
६० । व्हिडीओ कॉन्फरन्स सिस्टीम सेटअप i] ४९८९०७ ४९८९०७ 
६१ | मायक्रोवेव्ह ओवन | a | 20000 20000 
६२ | डेड बॉडी फ्रिजर विथ डिफ्रॉस्ट शि ४२२३०० ४२२३०० 
६३ | डेड बॉडी स्टोरेज कुलर hae | ४६०००० ४६०००० 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्रीचे नांव गग. शीत कातरीत विगत | SMa त 
संख्या | (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 
६४ | डेड बॉडी फ्रिजर विथ अलार्म | a | ४७६००० ४७६००० 
६५ | डेड बॉडी स्टोरेज विथ हाय एंड कॉम्प्रेसर ie | ४२५००० ४२५००० 
gg | SS बॉडी स्ट्रेचर १० | 34000 340000 
६७ | डाय सेक्छान सेट कम्प्लीट 17) १५००० १५०००० 
फार स्टुडेटस्‌ - एलइंडी बायनेकुलर मायक्रोस्कोपविथ 
६८ | स्कॅनर टेन एक्स फोर्टी एक्स अँड ऑइल SAMA लेन्स २० २३५०० ४७०००० 
अँड इनबिल्ड बॅटरी बॅकअप 
६९ | बायनेकुलर मायक्रोस्कोप २० २४००० ४८०००० 
७० | एलईडी बायनेकुलर मायक्रोस्कोप २० २३९०० ४७८००० 
७१ | हिस्टोलॉजीकल स्लाईड १०० (goo (9०००० 
७२ | स्टॉप वॉच रीडिंग एट १/५ सेकंड २० ८४० १६८०० 
७३ | हिमोसाईटोमीटर विथ रेड अँड व्हाईट पिपेट ९० २६०० २३४००० 
७४ | स्टेनिंग जार फॉर स्लाईड १२ ९५० ११४०० 
4 युरिनो मीटर्स मर्क्युरी बेस इन्स्ट्ररमेट टू बी रिप्लेस विथ न र gids 
अदर अल्टरनेटिव्ह 
७६ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ग्रॅज्युएटेड 4o ८० ४००० 
as ग्रॅज्युएटड सिलेंडर फोर व्हेरियस कॅपॅसिटीज रेंजिंग 2 has Biase 
WIA १०० सीसी टू १००० सीसी 
७८ | पिपेट ऑफ व्हेरियस साईज विथ डिस्पोजल टिप्स Yo 2400 १२५००० 
७९ | रिअजंट बॉटल्स १०० ४५० ४५००० 
८० | gift बॉटल्स १०० ४३० ४३००० 
८१ | रिअजंट १ ३१०००० ३१०००० 
८२ | मॅन्युअल रोटरी मायक्रोटोम 2 १५०००० ३००००० 
८३ | ऑटोमॅटिक रोटरी मायक्रोटोम १ ९९८००० ९९८००० 
८४ | क्राऑओस्टॅट १ ९९५००० ९९५००० 
८५ हॉट प्लेट २ ९9०० ९४०० 
८६ | पॅराफीन एम्बेंडिंग बाथ २ १७००० ३४००० 
८७ | ates IGM एम्बेंडिंग मॉड्युल 2 240000 400000 
८८ | कोल्ड प्लेट फॉर मॉड्युलर टिशू एरम्बेंडिंग सिस्टम १ १८०००० १८०००० 
८९ | टिशू प्रोसेसर १ ३५८७०० ३५८७०० 
९० | ऑटोमेटेड टिशू प्रोसेसर हिस्टॉकीनेट १ ४००५०० ४००५०० 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 


यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्रीचे नांव नग | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
अ.क्र / नांव ँ करातंरीत — 
संख्या | (सर्व करांसहीत) । (सर्व करांसहीत) 
९१ | ऑटोक्लेव Q ११०००० २२०००० 
९२ | अल्ट्राप्युअर वॉटर Mey डिस्टील वॉटर प्लांट १ ५५६७० ५५६७० 
९३ | वाटरबाथ १ २०००० २०००० 
९४ | सेंद्रीफ्यूज मशीन ३ ४३७०० १३११०० 
९५ | सेंट्रीफ्यूज मशीन मायक्रोप्रोसेसर २ १०२००० २०४००० 
डिजिटल एस एल आर एंटलिस्ट लिस्ट २० 
९६ | मेगापिक्सल विथ मायक्रो सिंगळ वाईड अँगल झुम लेन्स | १ १८०००० १८०००० 
फ्लॅश AS ओदर असोसरीज 
९७ | डिजिटल ऑटोमॅटिक कॅमेरा फाईव्ह मेगापिक्सल १ ९०००० ९०००० 
आटोमॅटिक एम्बेडिंग सिस्टम हीटेड एम्बेडिंग 
९८ फुल्ली र य ae : q 9384200 १३४५२०० 
मॉड्युल अँड कोल्ड प्लेट 
क स्टँड अलोन पॅराफीन डिस्पेन्सिंग मोडल कोल्ड प्लेट ; Senne Sass 
Slest मोर देन १०० कॅसेट 
१०० | स्टॅन्ड अलोन कोल्ड प्लेट १ २६९०४० २६९०४० 
| 909 | कॉलिन जार्स २० ४५० ९००० 
१०२ | वाटर बाथ टिशू फ्लोटेशन २ ८५०० १७००० 
१०३ | सिंगल पॅन डिजिटल बॅलन्स केमिकल २ ५०००० १००००० 
१०४ | बॅलेन्स केमिकल विथ वेट २ १०००० २०००० 
ट्रायनाकुलर हेड मायक्रोस्कोप विथ ब्राईट फोल्ड डार्क 
१०५ | फील्ड फ्ल्युरोस अंड पोलोराईजिग फॅसिलिटी हाय एंड १ ४९७००० ४९७००० 
अपोक्रोमँटिक लेन्स 
PART फार ट्रायनाकुलर मायक्रोस्कोप विथ 
एचडीएमआय मल्टी आऊटपूट कॅमेरा मिनिमम 4 MP 
१०६ १3 ४९५००० ४९५००० 
TV (At least ५५ inches Ultra HD) Projector & Ultra 
HD TV > 42 inches & Screen 
सॉफ्टवेअर फार ट्रायनाकुलर मायक्रोस्कोप केपेबल 
१०७ | ऑफ ब्राईट फील्ड अँड फ्लोरन्स फोटोग्राफी विथ १ ४८७८०० ४८७८०० 
कनेक्टिव्हिटी टू प्रोजेक्टर अंड एलईडी 
१०८ | पेंटाहेड मायक्रोस्कोप १ ४९०००० ४९०००० 
हाय एन्ड ऑप्टिक्स विथ एचडीएमआय मल्टी आउटपुट 
१०९ | फोटोग्राफी कॅमेरा ५ मेगापिक्सल इंक्लुडिंग सॉफ्टवेअर १ ३१५००० ३१५००० 
फॉर पेंटाहेड मायक्रोस्कोप 
हाय एन्ड ऑप्टिक्स विथ एचडीएमआय मल्टी आउटपुट 
we १० | फोटोग्राफी कॅमेरा ५ मेगापिक्सल इंक्लुडिंग सॉफ्टवेअर १ ९९९५०० ९९९५०० 
फॉर डेका हेड मायक्रोस्कोप 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 


यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्रीचे नांव नग | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
अ.क्र / नांव ँ कातरी — 
संख्या | (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 
। १११ | डेकाहेड मायक्रोस्कोप १ ९८०००० ९८०००० 
bas ग्रोसिंग स्टेशन : स्टेनलेस स्टील विथ कंट्रोल पॅनल , र ह ल ल 
एअर फिल्टरेडन सिस्टम 
११३ | फाईव्ह पार्ट फुल्ली ऑटोमेटेड सेळ काउंटर १ ९८७००० ९८७००० 
११४ थ्री पार्ट फुलली ऑटोमटेड सेल काउंटर १ ४९०००० ४९०००० 
११५ कोयागुलोमीटर q ८८०००० ८८०००० 
११६ | कम्प्युटर युनिट हाय एंड षु ८०००० ४००००० 
११७ | प्रिंटर षु ३५००० १७५००० 
स्पेशल St डिलिव्हरी सिस्टम लाईक मीटरड डोस 
११८ १० १०८०० १०८००० 
इनहेलर, स्पेसर रोटाहेळर्स 
स्पेशल St डिलिव्हरी सिस्टम लाईक मीटरड Fore 
११९ | S ट्रान्सडर्मल पॅचेस इन्सुलिन इंफ्युजन पंप इन्सुलिन । १० ११२०० ११२००० 
पेन इ. 
१२० | ड्र॒ग डिलिव्हरी सिस्टम सॅम्पल १० १०७०० १०७००० 
सॅम्पल ऑफ डोसेस फॉर्मुलेशन ऑफ वरिअस टाइप्स 
१२१ | इंक्लुडिंग BMG अँड इरॅशनळल एफडीसी इसेन्हियल १० ११५०० ११५००० 
मेडिसिन 
922 | कॉमप्युटिंग युनिट अँड अदर अँक्सेसरीज २५ १९८८९ ४९७२२५ 
१२३ | रॅकअँडसर्वर १ ४९९२०० ४९९२०० 
१२४ | इन्स्टॉलेडान अँड केबलिंग अँड क्ननेक्टर्स १ ४७२५०० ४७२५०० 
१२५ | एअर कुलिंग सिस्टीम फॉर सर्वर १ ४९८००० ४९८००० 
१२६ | सबस्क्रीपान ऑफ पीव्हीपीआय 4 १५५०० ७७५०० 
MIPIM SiH सी डी एस सी ओ नॅशनल 
१२७ | इसेन्हियल ट्रक लिस्ट स्टँडर्ड ट्रीटमेंट गाईडलाईन्स ५ ४०००० २००००० 
बॅन डूग 
१२८ | सबस्क्रीप्ठान ऑफ डब्ल्यू एच ओ षु १२००० ६०००० 
१२९ । कम्प्युटर युनिट हाय एंड षु ८०००० ९४००००० 
१२३० प्रिंटर षु ३५००० १७५००० 
एकूण ३,४३,८१,३५६ 
अटी :- 


१ सदर प्रशासकीय मान्यता सन-२०२३-२४ या वित्तीय वर्षात संबंधित संस्थेच्या योजनेत्तर 
मंजूर उपलब्ध निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


Det Furs क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 


2. 


Go 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक-संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक 
२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 
प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 


प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित 
करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या SATS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


) उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


Det ure क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 


मागणी क्रमांक : एस-०१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
०३ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 
(०३) (३९) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी (अनिवार्य)(२२१० Kooy) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१३२०१४२९३७१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR 18४१ SHETTY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b 
82406eea05963bc456f1e1e8621e5917d8 
305, pr I\Code=400032, 
डॉन shtra, 
serialNumber=E9D37D499A521B728AEB 
3DC8EC38B759420308B9FD7816002B4A 
S H ETTY FOFFBF1111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: 2024.02.14 15:12:32 +05'30' 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
) 
) 
) 


४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी 
६) निवडनस्ती (प्रश्‍ञा-१) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


